वर्ष ८ , अंक ११ ( ४ ) ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग पाच 


सोमवार , डिसेंबर १ ९ , २०२२ / अग्रहायण २८ , शके १ ९ ४४ 


भाग पाच - ३०-१ . 

एचबी २४५७-१ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 40124 


असाधारण क्रमांक ३० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १ ९ डिसेंबर , २०२२ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम 
११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No. XXXI OF 2022 . 

A BILL 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २६.०० 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS 
AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961 . 

सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३१ . 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ यात आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी विधेयक . 


ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , 
१ ९ ६२ चा १ ९ ६१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक 
व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि म्हणून , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 
२०२२ चा दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ( तिसरी सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ , 
प्रख्यापित केला होता ; 

महा . ५ . 

महा . 

अध्या . ९ . 


( १ ) 


संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ . 


सन १ ९ ६२ चा 


महाराष्ट्र " 

२. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , १ ९ ६२ चा 
" मुख्य अधिनियम " असा केला आहे ) , याच्या कलम ७५ ख मधील , विद्यमान परंतुके वगळण्यात येतील . महा . ५ . 


अधिनियम क्रमांक 

५ याच्या कलम 
७५ ख ची 
सुधारणा . 


सन १ ९ ६२ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

५ याच्या कलम 

९ १ ब ची सुधारणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १ ९ , २०२२ / अग्रहायण २८ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , 
भारतीय गणराज्याच्या त्र्याहत्तराव्या वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 


सन २०२२ चा 
महाराष्ट्र अध्यादेश 
क्रमांक ९ याचे 

निरसन व 
व्यावृत्ती . 


१. ( १ ) या अधिनियमास , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ( तिसरी सुधारणा ) अधिनियम , 
२०२२ , असे म्हणावे . 

( २ ) तो , दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 


३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ १ ब मधील , विद्यमान परंतुके वगळण्यात येतील . 


महा . 

अध्या . ९ . 

6 
. 

( १ ) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ( तिसरी सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ हा , याद्वारे , २०२२ चा 
निरसित करण्यात येत आहे . 


मुख्य 

( २ ) अशाप्रकारे निरसन झाले असले तरी , उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या 
अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही ( काढण्यात 
आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह ) ही , या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या , 
उक्त अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती , कार्यवाही किंवा , यथास्थिती , काढलेली 
अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १ ९ , २०२२ / अग्रहायण २८ , शके १ ९ ४४ 

उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( १ ९ ६२ चा महा . ५ ) याची कलमे ७५ ख व 
९ १ ब ही , जेव्हा सर्व पीठासीन अधिका - यांची पदे एकाचवेळी रिक्त होतात तेव्हा , त्या पदांच्या सर्व अधिकारांचा 
वापर करण्यासाठी आणि त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अधिका - यांना प्राधिकार देण्याकरिता शासकीय 
राजपत्रात प्रसिद्ध केलेला आदेश काढण्यासाठी राज्य शासनास अधिकार प्रदान करतात . उक्त कलमांच्या परंतुकांमध्ये 
अशी तरतूद होती की , प्राधिकृत करण्याचा कालावधी , चार महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही आणि अपवादात्मक 
परिस्थितीमध्ये , उक्त कालावधी वेळोवेळी वाढविता येईल , परंतु , एकूण कालावधी , एकत्रितपणे सहा महिन्यांपेक्षा 
अधिक असणार नाही . 


२. २५ जिल्हा परिषदांचा व २८३ पंचायत समित्यांचा कालावधी , मार्च , २०२२ मध्ये समाप्त झाला , 
म्हणून , उक्त कलमे ७५ ख व ९ १ ब यांच्या परंतुकांन्वये आदेश काढून उक्त जिल्हा परिषदांवर व पंचायत 
समित्यांवर शासनाद्वारे प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली . 


उक्त जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा सुधारित कार्यक्रम प्रक्रियाधीन असताना , 
विशेष विनंती याचिका क्र . १ ९ ७५६ / २०२१ यामध्ये , सर्वोच्च न्यायालयाने , त्याच्या दिनांक २२ ऑगस्ट , २०२२ च्या 
आदेशाद्वारे असा निर्देश दिला आहे की , पक्षकारांनी , पाच आठवड्यांच्या कालावधीसाठी जैसे थे स्थिती ठेवावी . 


३. उक्त जिल्हा परिषदांवर व पंचायत समित्यांवर नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा पदावधी , सप्टेंबर , 
२०२२ या महिन्यामध्ये समाप्त झाला आहे . तथापि , सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे , उक्त कालावधी समाप्त 
होण्यापूर्वी उक्त जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत . म्हणून , प्रशासकांच्या 
नियुक्तीच्या कमाल कालावधीची तरतूद करणारी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ 
याची उक्त कलमे ७५ ख व ९ १ ब यांची परंतुके वगळणे इष्ट होते . 


४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची 
खात्री पटली होती , म्हणून , महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समित्या ( तिसरी सुधारणा ) अध्यादेश , २०२२ ( २०२२ चा महा . अध्या . ९ ) , प्रख्यापित केला होता . 

उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 


मुंबई , 

दिनांक ६ डिसेंबर , २०२२ . 


विधान भवन : 

नागपूर , 

दिनांक : १ ९ डिसेंबर , २०२२ . 


गिरीश महाजन , 
ग्रामविकास मंत्री . 


राजेन्द्र भागवत , 

प्रधान सचिव , 

महाराष्ट्र विधानसभा . 


m 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


